चुकीचे अर्थविवरण करुन कार्यकारी 
अभियंता पदाच्या वेतनसंरचनेत मंजूर 
केलेला तिसरा लाभ रद्द करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः उन्याप्र- २०१९ /प्र.क्र. २७/ २०१९/सेवा- ३ 
खो.क्र.३३५ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : १९ जुले, २०२१. 


वाचा 


१. शासन निर्णय क्रमांक: वित्त विभाग, क्र.वेतन ११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१० 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : आप्रयो-१०१६/प्र.क्र.५८/२०१६/सेवा-३, दि.१३ जून, २०१६ 
३. शासन परिपत्रक क्रमांक : उन्याप्र-२०१९/प्र.क्र.२७/२०१९/सेवा-३, दि.२१ ऑगष्ट, २०१९ 


शुद्धीपत्रक - 

संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक २१ ऑगष्ट, २०१९ च्या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक 
६ हा “शासन परिपत्रक विधि व न्याय विभाग दि.०२.०४.२०१४ मधील सूचना विचारात घेता मा. उच्च 
न्यायालयाच्या दि.०६.०२.२०१९ च्या आदेशाविरुद्ध जलसंपदा विभागाकडून मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल करणे प्रस्तावीत असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून शासन 
परिपत्रक वित्त विभाग दि.१३.०६.२०१६ हे या शासन परिपत्रकान्वये रद्द करण्यात येत आहे. हे 
परिपत्रक रद्द केल्याच्या परिणामी मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०२.२०१९ रोजीच्या आदेशातील 
परिच्छेद क्रमांक ४४ मधील निर्देशाचे; जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास 
विभाग या विभागांनी अनुपालन करावे. तसेच जलसंपदा विभागाने मा. सर्वोच्च न्यायाळयात विशेष 
अनुमती याचिका दाखल करण्याची त्वरीत कार्यवाही करुन तसा अनुपालन अहवाल वित्त विभागास 
सादर करावा.” 


ऐवजी 


“ ञासन परिपत्रक वित्त विभाग दि.१३.०६.२०१६ हे या शासन परिपत्रकान्वये रद्द करण्यात येत आहे. हे 
परिपत्रक रद्द केल्याच्या परिणामी मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०२.२०१९ रोजीच्या आदेशातील 
परिच्छेद क्रमांक ४४ मधील निर्देशाचे; जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास 
विभाग, या विभागांनी अनुपालन करावे.” 


असा वाचावा. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः उन्याप्र- २०१९ /प्र.क्र.२७/२०१९/सेवा- ३ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥॥95॥॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७१९१५०४४४३६०५ असा आहे. 


हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
| N D RAJ F ET DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43 147b5da1e3486 12984291793 
b66f7249aaa9cla, 
pseudonym=CAD826A943AA15444490C64B66C7EE464C4ADOSA, 
S A M B H AJ | G O ) R F i er=D4994742192306FCC1DEASAADD3810639506519FA 
652B919767B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE 


Date: 2021.07.19 15:11:32 +05'30° 


(इंद्रजित गोरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
राज्यपालांचे सचिव, 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव विधानभवन, मुंबई 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 


८. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 


१५ 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा) मुंबई, 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मुंबई, 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः उन्याप्र- २०१९ /प्र.क्र.२७/२०१९/सेवा- ३ 


२२. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व) 

२३. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ला मजला, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई ४०० ०३२ 

२४. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२५. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२७. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

२८.सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), खोली 
क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली, 

२९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

३०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

३१. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई, 

३२. सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 
नागपूर. 

३३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

३५. लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई / नागपूर / पुणे/ औरंगाबाद 

३६. संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३७. विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

३८.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 

३९. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई १ 

४०. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत 
चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई २० 

४१. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 

४२. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई १३ 

४२३. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ 

४४. नॅंशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१ 

४५. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई २८ 

४६. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

४७. निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-३. 


eS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


